RNI No. MAHBIL/ 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक २४ ] 


शनिवार , जून ३, २०१७/ ज्येष्ठ १३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक ३४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक टीपीबी. ४३१५ / प्र.क्र . १४२ / २०१५ / नवि -११. – ज्याअर्थी, बृहन्मुंबईसाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, १९९१ ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा करण्यात आला आहे.), शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . डीसीआर. १०९० / आरडीपी / 
नवि-११, दिनांक २० फेब्रुवारी १९९१ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१ (१) खालील तरतुदीनुसार मंजूर झाली असून ती दिनांक २५ मार्च १९९१ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने सदर नियमावलीमध्ये Compensatory Floor Space Index असा नवीन विनियम ३५ ( ४) हा शासन 
नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . सीएमएस ४३११ / ४५२ /प्र.क्र . ५८ / २०११/ नवि -११ , दिनांक ६ जानेवारी २०१२ पासून अंतर्भूत केला 
आहे. सदरचा Compensatory Floor Space Index हा अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक विनियम ३५ ( ४ ) च्या तरतुदीनुसार अधिमूल्य 
आकारून अनुज्ञेय आहे. परंतु सदर अधिमूल्य राज्य शासन व बृहन्मुंबई महानगरपालिका (यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त महानगरपालिका ” असा 
करण्यात आला आहे) यांच्यामध्ये वाटून घेण्याबाबत कोणतीही तरतूद सदर विनियमात नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाचे असे मत झाले आहे की, सदरचे जमा होणारे अधिमूल्य हे राज्य शासन व महानगरपालिका 
यांच्यामध्ये १/ ३ : २/ ३ या प्रमाणात वाटून घेणे आवश्यक आहे ; . 

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता उक्त विनियमाच्या विनियम ३५ ( ४ ) मध्ये सार्वजनिक हितास्तव 
तातडीने फेरबदल प्रस्ताव करणे आवश्यक झालेले असल्याने, त्यानुसार राज्य शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम (१कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून उक्त विनियमाच्या विनियम ३५ ( ४ ) संदर्भात फेरबदल करणेसाठी 
समक्रमांकाच्या दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ रोजीची सूचना व त्यासोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर ( यापुढे याचा उल्लेख 
“ प्रस्तावित फेरबदल ” असा केलेला आहे ) नागरिकांच्या सूचना / हरकती मागविल्या होत्या आणि प्राप्त सूचना / हरकतीं संदर्भात संबंधित व्यक्तींना 
तसेच नियोजन प्राधिकरणांस सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करणेसाठी उपसंचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई (यापुढेत्यांचा उल्लेख “ उक्त 
अधिकारी ” असा केलेला आहे ) यांची नियुक्ती केलेली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ रोजीची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रा मध्ये ( यापुढे याचा उल्लेख “ शासकीय 
राजपत्र ” असा केलेला आहे ) दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे ; 


भाग एक - ( को .वि .पु.) - ३४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ३, २०१७ / ज्येष्ठ १३, शके १९३९ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल दिनांक ६ मे २०१६ रोजीचे पत्रान्वये संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
कलम ३७(१कक ) खालील विहित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेता, संचालक , नगररचना यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल 
काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक), खंड ( ग ) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर 
करून शासन खालीलप्रमाणे : 

( अ) उक्त फेरबदलाचेप्रस्तावास यासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे. 
( ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रा मध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल . 

( क ) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस उक्त विनियमाच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर यासोबतचे 
परिशिष्ट समाविष्ट करणेचेनिर्देश देत आहे . 

परिशिष्ट 


अस्तित्वातील तरतूद 


मंजूर तरतूद 


Note below Regulation 35 (4 ) 

Note below Regulation 35 (4 ) 
Note . — The premium amount collected shall be Note . — The 1 /3 part out of the total premium 
kept in a separate Account to be utilized for from the date 20th October 2015 , shall be 
infrastructure development. 

payable to the State Government, which shall 
be deposited in the office of the Deputy 
Director of Town Planning, Greater Mumbai. 
Remaining 2 / 3 part shall be payable to the 
Corporation , which shall be kept in a 
separate account to be utilized for infrastruc 

ture development by the Corporation . 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म. मो . पाटील , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी, जून ३, २०१७ / ज्येष्ठ १३, शके १९३९ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 31st May 2017 . 


Notification 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPB. 4315 /C . R . 142 /2015 /UD - 11 . — Whereas the Development Control Regulations for 
Greater Mumbai, 1991 (hereinafter referred to as “ the said Regulations” ) have been sanctioned by 
the Government in the Urban Development Deartment, under Section 31( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Notification 
No . DCR . 1090 /RDP /UD - 11 , dated 20th February 1991 so as to come into force with effect from the 
25th March 1991 ; 

And whereas , the Govt. in the Urban Development Department, vide Notification No. CMS. 
4311/452/CR -58 / 2011/UD - 11 , dated 6th January 2012 has incorporated another new Regulation 
35 (4 ) in the said Regulations for Compensatory Floor Space Index . The Compensatory F . S .I. is 
permissible above admissible F . S . I. by charging premium as per provisions of the Regulation 
35 ( 4 ). But there is no provision in the Regulation in respect of sharing of premium between the 
State Government and Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the 
said Corporation ” ) ; 

And whereas , the Government in the Urban Development Department is of the opinion that 
the premium collected shall be shared between the State Government and the said Corporation 
in the proportion 1/3 : 2 /3 ; 

And whereas , after considering the above facts , in the public interest it was necessary to 
urgently carry out suitable modification to the Regulation 35 ( 4 ) of the said Regulations, the State 
Government, in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said 
Act , had issued Notice of even No. dated 20th October 2015 for inviting suggestions/objections 

with regard to the proposed modification in respect of Regulation 35 (4 ) of 
the said Regulations (hereinafter referred to as “ the porposed modification ” ), proposed in the 
Schedule appended to the said Notice thereto and appointed the Deputy Director of Town Planning, 
Greater Mumbai as the Officer (hereinafter referred to as “ the said Officer” ) to submit a Report 
on the suggestions/ objections received in respect of the proposed modification to the Govt. after 
giving hearing to the concerned persons and the Planning Authority ; 

And whereas, the said Notice dated 20th October 2015 , was published in the Maharashtra 
Government Gazette , dated 23rd October 2015 (hereinafter referred to as “ the Official Gazette” ) ; 

And whereas, the said Officer has submitted his Report vide letter dated 6th May 2016 , 
through the Director of Town Planning, Maharashtra State , after completing the legal procedure 
stipulated under Section 37 ( 1AA ) of the said Act ; 

And whereas, after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director 
of Town Planning, Maharashtra State , the Government is of the opinion that the proposed 
modification is required to be sancetioned with some changes ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred upon it under Section 37 (1AA )(c) of the 
said Act , the Government hereby : 

( A ) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule 
appended hereto . 

( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of 
coming into foce of this modification . 

( C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of 
Modifications sanctioning the said Regulations, after the last entry , the Schedule appended 
hereunder shall be added . 


SOI 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी, जून ३, २०१७ / ज्येष्ठ १३, शके १९३९ 


Schedule 


Existing Provision 


Sanctioned Provision 


Note below Regulation 35 ( 4 ) 
Note. — The premium amount collected shall 
be kept in a separate Account to be utilized 
for infrastructure development . 


Note below Regulation 35 (4 ) 
Note . — The 1/ 3 part out of the total premium 
from the date 20th October 2015 , shall be 
payable to the State Government, which shall 
be deposited in the office of the Deputy 
Director of Town Planning, Greater Mumbai. 
Remaining 2 /3 part shall be payable to the 
Corporation , which shall be kept in a 
separate account to be utilized for infrastruc 
ture development by the Corporation . 


This Notification shall also be available on the Govt. of Maharashtra website : 
www .maharashtra . gov . in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 


Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


